आर्थिक वर्ष सन २०२०-२१ करीता 
मागणी क्र.ओ-९, प्रधान लेखाशिर्ष ३४५४ मधील 
तरतुदींचे पुनर्विनियोजन. 


महाराष्ट्र शासन 
नियोजन विभाग 


शासन निर्णय क्रमांक: बियुडी-२६२०/ प्र.क्र. ९७/का-१४१७ 
मंत्रालय, मुंबई-३२. 


दिनांक : ०८ फेब्रुवारी, २०२१ 


वाचा : १) अर्थ व सांख्यिकी संचालनालयाचे पत्र क्र.संकेआ-२०२०/८/योख/संगणित्र/३४८, 
दि.२८.१०.२०२० 

2) अर्थ व सांख्यिकी संचालनालयाचे पत्र क्र.संकेंआ-२०२०/८/योख/संगणित्र/३४९, 
दि.२९.१०.२०२० 


प्रस्तावना : 


नियोजन विभागाचे अधिनस्त अर्थ व सांख्यिकी संचालनालयाचे संकेतस्थळाची देखभाल, 
त्रांत्रिक मुनष्ययळासाठी मानधन, संगणक व तत्सम बाबींवरील खर्च व अर्थ व सांख्यिकी 
संचालनालयाचे बळकटीकरण याकरीता अर्थ व सांख्यिकी संचालनालयाकडून शासनास प्राप्त 
प्रस्तावानुसार नियोजन विभागाच्या नियंत्रणाखालील “मागणी क्र. ओ-९, प्रधान लेखाशिर्ष ३४५४” 
मधील तरतुदींचे पुनर्विनियोजन करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय : 

नियोजन विभागाचे अधिनस्त अर्थ व सांख्यिकी संचालनालयासाठी आर्थिक वर्ष सन २०२०- 
२१ करीता मागणी क्र. ओ-९, ३४५४ या मुख्य लेखाशिर्षाखाली (०३)(११) अर्थ व सांख्यिकी 
संचालनालयाचे बळकटीकरण ३४५४०४४७, १३ - कार्यालयीन खर्च या योजनेमधून (०३)(०५) 
इलेक्ट्रॉनिक आकडेवारी संस्करण केंद्र लळेखाशीर्ष ३४५४०३८५, १०- कंत्राटी सेवा या योजनेसाठी 
रु. ४९,१८,६३०/- इतका निधी व (०३) (०५) इलेक्ट्रॉनिक आकडेवारी संस्करण केंद्र लेखाशीर्ष 
३४५४०३८५, १७ - संगणक या योजनेसाठी रु. ३९,९२,०१८/- इतका निधी सोबत जोडलेल्या 
विरणपत्रात दर्शिविल्यानुसार पुनर्विनियोजनाद्वारे उपलब्ध करुन देण्यास शासन मान्यता देण्यात 
येत आहे. 


२. वित्त विभागाच्या अनौपचारीक संदर्भ क्र. १७/२०२१/व्यय-८, दिनांक ०८.०१.२०२१ अन्वये 
प्राप्त सहमतीने हा शासन निर्णय निर्गमित करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः बियुडी-२६२०/ प्र.क्र. ९७/का-१४१७ 


३. महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर सदर झासन निर्णय 
उपलब्ध करण्यात आला असून, त्याचा संकेतांक २०२१०२०८१७२०२८३८१६ असा आहे. हा शासन 
निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


PRADNYA 
MAHALE 
(प्रज्ञा महाले ) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत: 

१. मा.राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मलबारहिल, मुंबई 

२. मा.सभापती, महाराष्ट्र विधानपरिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 
मा.अध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 

४. मा.मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

५. मा.उपमुख्यमंत्र्यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
मा.विरोधी पक्षनेता, विधानपरिषद/विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 

७. मा.उपसभापती, महाराष्ट्र विधानपरिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 

८. मा.उपाध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 

९. सर्व सन्माननीय विधानसभा सदस्य व विधानपरिषद सदस्य व संसद सदस्य 

१०. मा.मंत्री व मा.राज्यमंत्री (सर्व) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

११. मा.मुख्य सचिव यांचे वरिष्ठ स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई 

१२. प्रधान महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र-१ व २,मुंबई / नागपूर 

१३. प्रधान महालेखापाल (लेखापरीक्षा), महाराष्ट्र-१ व २,मुंबई / नागपूर 

१४. संचालक, अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय, मुंबई 

१५. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई 

१६. वित्त विभाग, कार्यासन व्यय-८/ अर्थसंकल्प-१६, मंत्रालय, मुंबई 

१७. कार्यासन अधिकारी, कार्यासन -१४२४, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

१८. निवडनस्ती (का-१४१७), नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


नियोजन विभाग शासन निर्णय क्रमांक बीयुडी-२६२०/प्र.क्र.९७/का.१४१७, दिनांक ०८ फेब्रुवारी, २०२१ सोबतचे विवरणपत्र 
पुनविनियोजन तक्ता २०२०-२०२९. 
विभाग : नियोजन विभाग, प्रधान शोर्ष : मागणी क्र ओ-९, ३४५४ गणना, सर्वेक्षण व सांख्यिकी, गोण MT : ०२ सवेक्षण व सांख्यिकी, १९२ आथिक सल्ला व सांख्यिकी 


(रुपये हजारात) 
पुनर्विनियोजन त पुनर्विनियोजनाची | पुनर्विनियोजना 

अ. | उपशीर्ष/योजनेचे जु र पुनर्विनियोजन दिनांकास मंजूर ‘3 a आ कड त क्त 

दिनांकापर्यंत ane रक्‍कम नंतर होणारी मंजूर अनुदानामध्ये कमी अगर अधिक खर्चाची कारणे 
क्र. नाव = झालेले अनुदान 
चा खर्च रक्‍कम 
, : : अर्थसंकल्पिय | वितरीत तरतूद ष्‌ द १; 
तरतूद (४अ) (४ब) (४ अ +4) 
(अ) ज्या लेखाशीर्षामध्ये बाढ करण्यात आली आहे अशी शीर्ष (योजनांतर्गत) 
oe ) (4) वित्त विभागाने रु.५१५९ हजार इतका निधी उपलब्ध करुन दिला आहे. 
इलक्ट्रानक यावी aa क वतत Soar 
आकडेवारी अर्थ व सांख्यिकी संचालनालयाचे संकेतस्थळ सुस्थितीत ठेवणे, नविन अप्लीकेशन व 
; “ त्याअनुषंगाने डेटाबेस तयार करणे. तक्‍तीकरण व विश्लेषण यासाठी मे. 
ह —— नक ree ee vase Sacer कक ने डेटाबेस तयार करणे, प्राप्त ss तक्तीकर णत व विश्लेष ववी साठी मे alas 
See अल्ट्रामॅक्स या कंपन्यांकडून उपलब्ध करुन देण्यात आलेल्या मनुष्यबळाच्या मानधना 
( ee रु.३०,७१६ हजार इतक्या रकमेची आवश्यकता आहे. सबब, सदर उपशिर्षाशाखाली रु.४९१९ 
; ee हजार इतकी वाढ करण्यात येत आहे. 
कंत्राटी सेवा 
वित्त विभागाने रु.१९,१०० हजार इतका निधी उपलब्ध करुन दिला आहे. 

8 अर्थ व सांख्यिकी संचालनालयास संगणक खरेदीसाठी वर्ष २०१९-२० मध्ये रुपये १७१९० कोटी 
(०३) (०५) मान्यता मिळाली होती. परंतु Covid-23 मुळे संगणकांचा WAST वर्ष २०१९-२० मध्ये होऊ शकला 
इलेक्ट्रॉनिक नाही. तो २०२०-२१ मध्ये झाल्याने सदर संगणक खरेदीचे देयक वर्ष २०२०-२१ मध्ये अदा करावयाचे 
आकडेवारी आहे. तसेच SAS अनुज्ञप्ती नुतनीकरणासाठी रु.२,५११.८२४ हजार, Colud Services चे जानेवारी 

ककी की कायाल ८ ८ 3ee2 23082 ते सप्टेंबर, २०२० पर्यंतचे देयक अदा करण्यासाठी रु.१,३३६.५८० हजार, Internet Connectivity व 
६३० LAN System चालू राहण्यासाठी करण्यात आलेल्या करारानुसार पहिला हप्ता रु.३८८.८१२ हजार, 
क 4) Mahaonline Cloud Services ला आक्टोबर ते डिसेंबर, २०२० या काळासाठी अदा Heaarat 
is ), रक्‍कम रु.१,५०० हजार, Prefect House Pvt.Ltd. ला Network Device Maintenance पोटी अदा 
१७ संगणक खर्च करावयाचा दुसरा हप्ता रु.६४,८०२/- व Toner Refilling साठी .200 हजार, अशा एकूण 
रु.२३,०९२.०१८ हजार इतक्या निधीची आवश्यकता असल्याने रु.३,९९२ हजार इतका अतिरीक्त 

निधी आवश्यक असल्याने सदर उपशीर्षाखाली रु.३,९९२. हजार इतकी वाढ करण्यात येत आहे. 

'एकूण (अ) २७९९१.६३८ | ४४८९७ ४४८९७ ८९१९९ ५३८०८ 


(रुपये हजारात) 


Gili पुनर्विनियोजनदिनांकास मंजूर पुनरविनियोजनानंतर 
उपशीर्ष/योजनेचे नाब | दिनांकापर्यंतचा वी टी पुनरविनियोजनाची मंजूर अनुदानामध्ये कमी अगर अधिक खर्चाची कारणे 
झालेले अनुदान होणारी रक्‍कम 
खर्च रक्‍कम 
; व अर्थसंकल्पिय | वितरीत तरतूद दशकात ‘ 
तरतूद (४ अ) (४ ब) ण 
(ब) ज्या लेखाशीर्षामध्ये घट करण्यात आळी आहे अशी शीर्ष (योजनांतर्गत) 
(68) (१९ अर्थव व्र विभागाने रु.२,३०९ हजार इतका निधी उपलब्ध करुन दिला 
सांख्यिकी * 

संचालनालयाचे see : ee अर्थ व सांख्यिको संचालनालयाच्या बळकटीकरणाकरिता 

बळकटीकरण oe ae ae 23) अपेक्षेपेक्षा कमी खर्च होणार असल्याने होणाऱ्या अपेक्षीत 
(३४५४०४४७), १३ बचतीपैकी पुनर्विनियोजनाकरिता रु.८,९११ हजार इतकी घट 

कार्यालयीन खर्च करण्यात येत आहे 
'एकूण (ब) २२५२.१९६ ९९९९१९ २३०९ (-)८९११९ ९१०८० 


